विभागीय लेखापालाचे (परिविक्षाधीन) एक 
अधिसंख्य पद निर्माण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
शासन निर्णय क्र.ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.२७/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २३ मार्च, २०२१ 


संदर्भ:- १) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.०७/१६/आ.पु.क. 
दि.२७.०१.२०१७ 
२) अधिक्षक अभियंता, सा .बां. मंडळ, मुंबई यांचे पत्र क्र. सअअ (मु / परिमंडळ / का-७/ 
प्र.क्र.४९/२०२१/१२५५ दि. १८ फेब्रुवारी, २०२१ 
प्रस्तावना :- 
महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-॥ , महाराष्ट्र, नागपूर या कार्यालयाकडे एक विभागीय 
ळेखापाल (परिविक्षाधीन) नव्याने नियुक्‍त करण्यात आला आहे. सदर विभागीय लेखापाल 
(परिविक्षाधीन) यांना वेतन देण्याकरिता विभागीय लेखापालाचे (परिविक्षाधीन) एक पद सेवार्थ 
प्रणालीमध्ये नव्याने समाविष्ट करण्यासाठी विभागीय लेखापालाचे एक अधिसंख्य पद 
परिविक्षाधीन कालावधीकरिता निर्माण करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-॥ , महाराष्ट्र, नागपूर या कार्यालयाकडील विभागीय 
लेखापाल (परिविक्षाधीन) यांना वेतन मिळण्याच्या दृष्टीने विभागीय लेखापाल (परिविक्षाधीन) 
(वे. श्रे. ३५४००-११२४००, सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार) यांचे एक अधिसंख्य पद 
सोबतच्या प्रपत्र 'अ* मधील उमेदवाराच्या नावासमोर दर्शविल्यानुसार दोन वर्षांच्या परिविक्षाधीन 
कालावधीकरिता निर्माण करण्यास झासन मंजुरी देण्यात येत आहे. प्रपत्र 'अ* मध्ये नमूद 
उमेदवाराचा प्रशिक्षण कालावधी समाप्त झाल्याच्या दिनांका नंतरच्या दिनांकास सदर अधिसंख्य 
पद आपोआप संपुष्टात येईल. 
a या बाबीवरील खर्च -मागणी क्र. एच-६, २०५९ सार्वजनिक बांधकामे, ८० सर्वसाधारण , 
००१-संचालन व प्रशासन (योजनेतर) (०८), कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर विभाग, मुंबई (०८) 
(०२) कार्यान्वयन (२०५९ १२४५)०या लेखाशिर्षाखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात येईल. 
३. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६ /प्र.क्र.७/ १६/ 
आ.पु.क. दि.२७.०१.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयामधील मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.२७/प्रशासन-१ 


४. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०३२३१२२४४६७४१८ असा आहे. 


हा areal डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रत- 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
JAHANGIR a Petco iain 
KYAMUDDIN KHAN = 
(जहांगीर खान) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


|ANGIR KYAMUDDIN KHAN 


. अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 32. 


२. सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 


. सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 


४. प्र. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 


. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 
. महाळेखाकार (लेखा व हकदारी)-॥ , महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 


७. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई. 
८. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, मुंबई. 
९. सर्व सह सचिव, उप सचिव सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१०, 
११, 
१२. 
१३. 
१8. 
१५. 
१६. 


सर्व अवर सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

संचाळक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

अधिदान व लेखा अधिकारी, ars (पूर्व, मुंबई. 

जिल्हा कोषागार / उपकोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-११/ आकृतिबंध पुनर्रचना कक्ष), मंत्रालय, मुंबई ३२ 
कार्यासन सेवा-४, सार्वजनिक बांधकाम विभाग 

कार्यासन प्रशासन-१, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, (निवडनस्ती) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.२७/प्रशासन-१ 


प्रपत्र अ 


शासन निर्णय क्र. ईसटी-२०२१/प्र.क्र.२७/प्रशासन-१ 
दि.२३ मार्च, २०२१ च्या सोबतचे प्रपत्र 


अ. | उमेदवाराचे नाव | नियुक्‍ती शासन सेवेत । परिविक्षाधीन 
क्र आदेशाचा रूजू होण्याचा | कालावधी समाप्त 
दिनांक दिनांक होण्याचा दिनांक 
Pay 2 3 fe 4 
a सचिन भारद्वाज | २४.११.२०२० | २४.११.२०२० । 23.99.2022 
म.पू. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


